सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये औषधे व औषधी 
साहित्य याप्रकारची साधनसामुग्री खरेदी महाराष्ट्र 
वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत 
करण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.३६/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.३६/आरोग्य-७, 
दि.२८/१२/२०२१ 
२) सहसंचालक, खरेदी कक्ष, आरोग्य सेवा आयुक्‍ताळय यांचे पत्र क्र.७६९९- 
७००/आसेआ/खरेदी कक्ष, मुंबई/सन २०२१-२२ मध्ये प्रस्तावित हाफकीन महामंडळ 
स्वउत्पादीत बाबींच्या थेट खरेदीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबात/२०२३ 
दि.०१/०२/२०२३ व दि०१/०६/२०२३. 


प्रस्तावना :- 
सन २०२१-२२ च्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत फ्री मेडिसीन, HWC व NPCDS 


कार्यक्रमांतर्गत आवश्यक असणा-या विविध प्रकारची औषधे खरेदी करण्यासाठी शासन निर्णय 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.3६/आरोग्य-७, दि.२८/१२/२०२१ अन्वये 


रु.३०२.४४ कोटी इतक्या रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली होती. त्यानुसार 


सदर खरेदी हाफकीन संस्थेकडे पुढील कार्यवाहीसाठी वर्ग करण्यात आलेली होती. त्यानुसार 


हाफकीन महामंडळाने दि.२९/०७/२०२२ च्या पत्रान्वये प्रस्तुत प्रकरणी असे कळविले आहे की, 


त्यांच्याकडील स्वउत्पादीत बाबींची त्यांनी निर्धारित केलेल्या दरानुसार थेट पध्दतीने खरेदी 


करण्यासाठी यापुर्वी दि.२८/१२/२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेच्या 


बाबनिहाय रकमेच्या मर्यादेत प्रत्यक्ष खरेदी संख्या कमी करुन सुधारित संख्येची हाफकीन 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.३६/आरोग्य-७ 


महामंडळाने निर्धारित केलेल्या दरानुसार खरेदी करण्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 


देण्याबाबत विनंती Host आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण 


अधिनियम, २०२३ ची अंमलबजावणी दिनांक १० मे, २०२३ पासुन सुरु झालेली असल्याने प्रस्तुत 


खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्याच्या अधिन राहून सुधारित 


प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२१-२२ च्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत फ्री मेडिसीन, HWC व NPCDS 


कार्यक्रमांतर्गत आवश्यक असणा-या विविध प्रकारची औषधे खरेदी करण्यासाठी शासन निर्णय 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.3६/आरोग्य-७, दि.२८/१२/२०२१ अन्वये 


रु.३०२.४४ कोटी इतक्या रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली होती. त्यानुसार 


सदर खरेदी हाफकीन संस्थेकडे पुढील कार्यवाहीसाठी वर्ग करण्यात आळेली होती. त्यानुसार 


हाफकीन महामंडळाने दि.२९/०७/२०२२ च्या पत्रान्वये कळविल्यानुसार त्यांच्याकडील 


स्वउत्पादीत बाबींची त्यांनी निर्धारित केलेल्या दरानुसार थेट पध्दतीने खरेदी करण्यासाठी यापुर्वी 


दि.२८/१२/२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेच्या बाबनिहाय रकमेच्या 


मर्यादेत प्रत्यक्ष खरेदी संख्या कमी करुन सुधारित संख्येची हाफकीन महामंडळाने निर्धारित 


केलेल्या दरानुसार खालील विवरणपत्रामध्ये नमुद केल्यानुसार रु.२८.८८ कोटी इतक्या खर्चाची 


खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.३६/आरोग्य-७ 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता खरेदी करावयाच्या बाबींच्या सुधारित 


दरांचे विवरणपत्र :- 
Statement of Items required REVISED ADMINISTRATIVE APPROVAL @ Proposal for F.Y.2021-22 (NHM Budget) 
Revised 
Procure 
Budget Source | Sr. No. Rate as Original Revised Amount ment Final 
Sr. / Year of of Item s Budget शि 8 Required Difference Quantity Revised 
A Scheme Quantity per A.A. Rate @ 
No. Proposal / in A.A. Source AA ‘Amount HBPCL as per New in Amount w.r.t. Amount of 
A.A.GR Date GR 1% Rate Original Purchase 
A.A, 
Amount 
eal र [se | poe 8 Pook | poe é शिक शिक ० 1 ae 8 १२ शिक 3 
Syp Paracetamol 125mg/5ml 
NHM Budget 
2021-22 / > Free Drug NHM 500000 13.89 6945000 20.36 10180000 3235000 341000 6942760 
28.12.2021 
1 
NHM Budget 
2021-22 / > JSSK NHM 487000 13.89 6764430 20.36 9915320 3150890 i 6763592 
28.12.2021 
Cough Expectorant 
NHM Budget 
2 2021-22 / S Free Drug NHM 2500000 9.35 23375000 22.96 57400000 34025000 1018000 23373280 
28.12.2021 
Anti Snake Venom Serum 
NHM Budget 
3 2021-22 / = Free Drug NHM 200000 514.25 | 102850000 560 112000000 9150000 183600 102816000 
28.12.2021 
Diphtheria Anti Toxin (ADS) 10000 IU Inj. 
Budget 2021- 
a 22/ ति Free Drug NHM 1500 975.26 1462890 1176 1764000 301110 1240 1458240 
28.12.2021 
Antiscorpion Venom Serum Inj. 
Budget 2021- 
5 22/ po Free Drug NHM 10000 296.92 2969200 430.08 4300800 1331600 6900 2967552 
28.12.2021 
Cap. Amoxycillin 250 mg 
NHM Budget 
2021-22 / ae Free Drug NHM 10000000 0.9485 9485000 2.74168 27416800 17931800 3459500 9484842 
28.12.2021 
; 
NHM Budget 
2021-22 / i JSSK NHM 14663328 0.9485 13908167 2.74168 40202153 26293987 5072800 13907994 
28.12.2021 


Cap. Amoxycillin 500 mg 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.३६/आरोग्य-७ 


NHM Budget 
2021-22 / a Free Drug NHM 15000000 1.7093 25639500 4.7104 70656000 45016500 5443000 25638707 
28.12.2021 


NHM Budget 
2021-22 / 17 HWC NHM 20000000 1.7093 34186000 4.7104 94208000 60022000 7257000 34183373 
02.03.2022 


Tab. Metformin 500 mg 


NHM Budget 
2021-22 / (चि Free Drug NHM 2500000 0.25 625000 1.6576 4144000 3519000 377000 624915 
28.12.2021 


NHM Budget 
2021-22 / S NPCDCS NHM 126200000 0.25 31550000 1.6576 209189120 177639120 19033000 — 
28.12.2021 


Tab. Olanzapine 5 mg 


NHM Budget 
moe (RMH) 


. 2021-22 / (चि NHM 1800000 0.27 486000 0.58 1048320 562320 834400 485955 
Free Drug 
28.12.2021 
Tab. Ofloxacine 200 mg 
NHM Budget 
10 2021-22 / a Free Drug NHM 5000000 0.77 3850000 2.072 10360000 6510000 1858000 3849776 
28.12.2021 
Tab. Azithromycin 250 mg 
NHM Budget 
11 2021-22 / 78 Free Drug NHM 8000000 3.09 24720000 5.5216 44172800 19452800 4476900 24719651 
28.12.2021 
Previous A.A. Total Amount Rs. 288816187 REVISED A.A. Total Amount Rs. 288765738 


वरील विवरणपत्रात नमुद केलेल्या रु.२८८७.६५ लक्ष इतक्या खर्चाच्या बाबींच्या खरेदीस 
खालील अटीं व शर्तीच्या अधिन राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यास हरकत नसावी. 


अटीव शर्ती :- 


(१ सदर औषधे व औषधी साहित्य इ. सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / 


खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया/ Gem Protal 


वर राबविण्यात यावी. 


Q) सदर औषधे व औषधी साहित्य इ. सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची 


खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश& (Technical 


specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.३६/आरोग्य-७ 


असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक fafadst (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट 


कंपनीला फायदा होईल अश्या रितीने तयार HSS नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची 


जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी 


करण्यात यावी. 


(३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 


उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 


करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 


तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


(४ प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे Gem 


पोर्टल, इतर राज्यांचे दरकरार, National Medical Devices Authority यांच्याकडील उपलब्ध 


असलेल्या न्युनतम दर विचारात घेण्यात यावेत. तसेच हाफकिन संस्थेतील सदर बाबीची खरेदी 


केली जात असल्यास अथवा झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झाळेले न्युनतम दर निविदेकरीता 


मागणी नोंदविताना अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व खरेदी प्रकियेअंती दर निश्चित 


करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या 


बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 


करण्यात यावी. 


(५ खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 


dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) 


असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


(६ खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 


& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.३६/आरोग्य-७ 


वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 


राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


(७ तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (PIP) अंतर्गत 


विविध लेखाशिर्षातर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी मंजुर करण्यात आलेल्या अनुदानातुन 


भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पुर्ण होईल याची 


दक्षता घ्यावी. तसेच, सदर बाबींचा पुरवठा आदेशा देण्यापूर्वी निधीची उपलब्धताही तपासून घेण्यात 


यावी. 


(८) तसेच, या बाबींच्या खरेदी feel (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


(९) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 


Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


(१० शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 


१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 


उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 


यावी. 


(११ सद्यस्थितीत महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम, २०२३ ची 


अंमलबजावणी दिनांक १० मे, २०२३ पासुन सुरु झालेली असल्याने प्रस्तुत खरेदी महाराष्ट्र 


वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावी. 


४. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार 


आवश्यक प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 


संचालक ,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 


राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.३६/आरोग्य-७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८३११७५२१०८९१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत: 
q 


A 


3 


०८ 


o~ 


SG © 


(३ 


) 
) 
) 
) 
4) 
) 
) 
) 
) 


vo 


१०) 
११) 
१२) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAJENDRA 
VITTHAL 
KUDALE 


Digitally signed by RAJENDRA VITTHAL 
KUDALE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 

2.5.4.20=b5 127ff8b758d60a4598c24a36386a 
4805881 cbcea84410a43526338ca5896f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=92FCD41179A2BA99BFFA75CB 
E£0C90685A327C8ACC0593DB3D1CCAD3F24B 
A6315, cn=RAJENDRA VITTHAL KUDALE 

Date: 2023.09.12 11:37:41 +05'30' 


(राजेंद्र वि. कुडले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई. 


अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई 


सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 
उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


